नव्याने स्थापन व श्रेणीवर्धन करण्यात 
आलेल्या आरोग्य संस्थांकरीता पदनिर्मिती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय,क्रमांकः पदनि -२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य ३ अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः संकिर्ण २०१२/प्र.क्र. १४१/ आरोग्य 3, 

दिनांक १७.०१.२०१३. (आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा) 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.४०२/ आरोग्य 3, 

दिनांक ०९.०६.२०१४. (आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा) 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः श्रेणीव-२०१५/प्र.क्र.१३६/ आरोग्य ४, 

दिनांक १३.११.२०१८ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः प्राआकें-२०१९/प्र.क्र.१३७/आरोग्य ४, 

दिनांक १७.०७.२०१९ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः प्रशामा- २०२१/प्र.क्र.१३८/ आरोग्य- 

३अ, दिनांक २८.०६.२०२१ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः स्थापना-२०२१/प्र.क्र.३१०/ आरोग्य-३, 

दिनांक २३.०२.२०२२ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः जाबप्र २००१/सीआर.९३/जाबक 

आरोग्य ४, दिनांक २३.१२.२००२ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः पीएचसी १०९७/२८६/प्र.क्र.२६/ 

आरोग्य ४, दिनांक १६.०१.२००३ 

९) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांकः जिरुप २००४/प्र.क्र.२४/ आरोग्य-३, 
दिनांक २६.०५.२००४ 

१०)झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य AAP, HATH: आरएलएच १००३/४२९/प्र.क्र.१९० अ/ 
आरोग्य ४, दिनांक २६.०७.२००४ 

११ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक: पदआ-२००६/१२८/प्र.क्र.१९ / 

आरोग्य- २, दिनांक ३०.१२.२००६ 


१ 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


nS 


& 


nN 


४) 


— 


८ 


— 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ ते ६ येथील शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागा 


अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रामध्ये विविध आरोग्य संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 


आरोग्य संस्थांचे ७५ टक्के बांधकाम पुर्ण झाळेळे आहे. तसेच अनुक्रमांक ०७ व ११ येथील शासन 


निर्णयान्वये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, ग्रामिण रुग्णालय, 


उपजिल्हा रुग्णालय व स्त्री रुग्णालय इत्यादी आरोग्य संस्थांकरीता आवश्‍यक असणाऱया पदांचा 


आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामीण जनतेकरीता रुग्णसेवा पुरविण्यासाठी या 


रुग्णालयांच्या ठिकाणी आकृतीबंधानुसार पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील बांधकाम पुर्ण झालेल्या एकूण १० आरोग्य संस्थांकरीता एकूण १२० नियमित पदे 


निर्माण करण्यास तसेच २२९ मनुष्यबळ सेवा संख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा उपलब्ध करुन 


घेण्यास व आरोग्य संस्थांचे कामकाज सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२. नव्याने पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या आरोग्य संस्था व पदांचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे :- 


१) प्राथमिक आरोग्य केंद्र:- 
बिगर आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्र:- 
नवीन बिगर आदिवासी ०३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता, प्रत्येकी ५ नियमित पदे, १० 


काल्पनिक पदे याप्रमाणे ०३ नवीन बिगर आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता खाळीळ 


विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार एकूण १५ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ३० इतक्या 


मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ१८पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता मंजूर नियमित पदे 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी रुपये पदसंख्या 
१. ववैद्यकौय आरोग्य अधिकारी गट-अ S-20 : ५६१००-१७७५०० २ 
२. आरोग्य सहायक 6-९ : २६४००-८३६०० २ 
३. "सहाय्यक परिचारीका प्रसविका 5-८ : २५५००-८११०० | 
एकूण 4 
०३ बिगर आदिवासी नवीन प्राथमिक आरोग्य केद्रांकरीता मंजूर एकूण नियमित | १५ 
पदे -५%३ 


प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता मंजूर बाह्ययंत्रणेकडून घ्यावयाच्या सेवा (कुशल) 


अ.क्र पदनाम मनुष्यबळाची 
संख्या 

1१ | औषध निर्माता १ 

२ निष्ठ लिपिक १ 

३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १ 

४ आरोग्य सहायक १ 

षु त्री परिचर a 

६ पुरुष परिचर ३ 

७ वाहनचालक गट-क शिंका 

é फाईगार गट-ड hae 

एकूण Lo | ० 

०३ नवीन बिगर आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता मंजूर ३० 
UI= १०:५३ 


पृष्ठ१ 


८पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


सदर आकृतीबंधानुसार खालील बिगर आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी पदनिर्मिती 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र ठिकाण तालुका जिल्हा निर्माण करावयाची 
पदे/मनुष्यबळ 
१. तुरंबे राधानगरी कोल्हापूर १५ 
2. सोनारी परंडा उस्मानाबाद १५ 
३. तळेगाव (झा.प.) आष्टी वर्धा १५ 
एकूण ४५ 


प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन खालील लेखाशिर्षातून 
भागविण्यात यावे :- 
वर्ग-२ (गट-अव गट-ब) चे वैद्यकीय अधिकारी - 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१)(०४ - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३५१) 


वर्ग-३ व ववर्ग-४ - 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


(०२)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्र (स्थानिक क्षेत्र) (२२१० ५०४१) 
२) जिवती जिल्हा चंद्रपूर येथे तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकरीता पदे:- 


जिवती जिल्हा चंद्रपूर येथील तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकरीता खालील 


विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ०३ नियमित पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. पदनाम वेतनसंरचना पदसंख्या 
pa तालुका आरोग्य अधिकारी, गट - अ S-20 : ५६१००-१७७५०० pa 
2  'कनिष्ठलिपिक 5-६ : १९९००-६३२०० za 


पृष्ठ१८पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


३ पुरुष परिचर 5-१ : १५०००-४७६०० a 


एकूण 3 


जिवती जि.चंद्रपूर येथील तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकरीता नियमित पदे 3 


3) शहादा जिल्हा नंदुरबार येथील ग्रामीण रुग्णालयाकरीता पदे:- 


शहादा जिल्हा नंदुरबार येथील ग्रामीण रुग्णालयाकरीता खालील विवरणपत्रात 


दर्शविल्यानुसार प्रत्येकी १० नियमित पदे व १६ मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शहादा जिल्हा नंदुरबार ग्रामिण रुग्णालयाकरीता मंजूर नियमित पदे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनसंरचना पदसंख्या 
Ea वैद्यकीय अधीक्षक, गट - अ S-23 : ६७७००-२०८७०० pa 
२ FABRIS वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ ।5-२० : ५६१००-१७७५०० 3 
३ अधिपरिचारीका 5-१३ : ३५४००-११२४०० ३ 
४ सहाय्यक अधीक्षक/ कारभारी 5-१३ : ३५४००-११२४०० Poa 
५ औषधनिर्माता 85-१० : २९२००-९२३०० pa 
६ कनिष्ठलिपिक 5-६ : १९९००-६३२०० a 
एकूण १० ० 
शहादा जि.नंदुरबार ग्रामिण रुग्णालयाकरीता मंजूर एकूण नियमित पदे yo १० ० 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा :- 
अ.क्र. पदनाम मनुष्यबळाची संख्या 
१ | अधिपरिचारीका ४ 
२ निष्ठ लिपिक १ 
३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १ 


पृष्ठ१८पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


अ.क्र पदनाम मनुष्यबळाची संख्या 
४  क्ष-किरणतंत्रज्ञ शिका 
५ प्रयोगशाळा सहाय्यक शिका गां 
g (iid Ss i = 4 
9 क्षसेवक ४ 
८ वाहनचालक 11 Ls 
९ सफाइगारा 1)ढऐै6ै6क्‍ओ3ओ_क्‍ढ २ 
eT १६ 
ठाहादा जि.नंदुरबार ग्रामिण रुग्णालयाकरीता मंजूर एकूण १६ पदे १६ 


शहादा जि नंदुरबार.येथील ग्रामिण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन पुढील 
लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावे. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० -वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 


(०१) (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


४ बिलोली जिल्हा नांदेड येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयांचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन:- 


बिलोली जिल्हा नांदेड येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाकरीता ०८ नियमित पदे व 
११ बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा मनुष्यबळ याप्रमाणे खालील विवरणपत्रात दर्शविल्या प्रमाणे 
घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


नियमित पदे 
भै , महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 5: २० ५६१००-१७७५०० १ 
(भिषक) 


पृष्ठ१८पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


Q महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ |S: २० ५६१००-१७७५०० १ 
(बालरोगतज्ञ) 

३ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 5:२० ५६१००-१७७५०० २ 
४ य्यक अधिसेविका 5:१५ ४१८००-१३२३०० किवता 
५ परिसेविका | 5:१४ ३८६००-११२८०० | २ 
६ रिष्ठ लिपिक 5:८ २५५००-८११०० १ 
बिलोली जिल्हा नांदेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयाकरीता एकूण नियमित पदे | ०८ 
०८ 


बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 

च्च अधिपरिचारिका 4 
२ औषध निर्माता na 
3 TT ह्यरुग्णसेवक | 
४ कास््रक्रिया गृहपरिचर १ 
षु Se 3 U टु १ 
& TT णोपचारक 10 | 
७ 'कक्षसेवक na 

बिलोली जिल्हा नांदेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयाकरीता बाह्ययंत्रणेद्वारे | q 

घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ 


बिलोली जिल्हा नांदेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे 
वेतन खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावे :- 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०६ - सार्वजनिक आरोग्य 


पृष्ठ१८पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


००१ - संचालन व प्रशासन 


(०१)(०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्प अंतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे जिल्हा 


रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


५) रुई ता.बारामती जि.पुणे येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा 


रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन :- 


रुई ता.बारामती जि.पुणे येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाकरीता खालील 


विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण १८ नियमित पदे निर्माण करण्यास व एकूण ४१ मनुष्यबळ 


संख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे आहे. 


नियमित पदे :- 

हु महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० १ 
(शस्त्रक्रिया) 

२. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० १ 
(स्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र) 

३. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० २ 
(बधिरीकरण शास्त्रज्ञ) 

४. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० 
(मिषक) 

५. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० १ 
(बालरोगतज्ञ) 

६. _ंतठाल्यचिदि 5:२० ५६१००-१७७५०० १ 

७. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० १ 
(अपघात कक्ष) 

८ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब 5:१६ ४४९००-१४२४०० १ 

९. य्यक अधिसेविका गट-क 5:१५ ४१८००-१३२३०० १ 

१०. | परिसेिविका 17111 5:१४ ३८६००-१२२८०० षु 

ae | . प्रशासकीय अधिकारी 5:१५ ४१८००-१३२३०० १ 


पृष्ठ१८पैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


१२. ्यालयीन अधिक्षक 


5:१४ ३८६००-१२२८०० 


१३. रिष्ठ लिपीक 


9:८ २५५००-८११०० 


एकूण नियमित पदे 


रुई ता.बारामती, जि.पुणे येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाकरीता 


१८ 


बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा :- 


अ.क्र MoT 


पदसंख्या 


अधिपरिचारिका 


१४ 


भौतिकोपचारक 


१ 
२ 

३ रक्तपेढी तंत्रज्ञ 
४ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 


५ क्ष-किरण तंत्रज्ञ 


ई.सी.जी.तंत्रज्ञ 


औषध निर्माता 


& 
७ 
८ आहारतज्ञ 
९ प्रयोगशाळा सहाय्यक 


सी | 8 | 0 | 9 | .9 | 51.59 _O 


१० अपघात विभाग सेवक 


११ रक्‍तपेढी परिचर 


१२ शास््रक्रियागृह परिचर 


१३ 'कक्षसेवक 


१४ शिपाई 111 | 


१५ बाह्यरुग्ण सेवक 


-9 । O|] MM} A] -0 । wW 


१७ 'कनिष्ठ लिपीक 


१८ —_— | 


रुई ता.बारामती, जि.पुणे येथील १०० 


खाटांच्य उपजिल्हा 


रुग्णालयाकरीता 


बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ 


ति] १ 


पृष्ठ१८पैकी९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


रुई ता.बारामती जि.पुणे येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व 
कर्मचारी यांचे वेतन खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावे:- 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 


(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्प अंतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे जिल्हा 


रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


६) ब्रम्हपूरी जिल्हा चंद्रपूर येथील 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन :- 


ब्रम्हपूरी जिल्हा चंद्रपूर येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाकरीता खालील 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण २० नियमित पदे निर्माण करण्यास व एकूण ४९ मनुष्यबळ 
संख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे आहे. 


नियमित पदे :- 

- महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० शि 
(शस्त्रक्रिया) 

२. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० १ 
(स्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र) 

३. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० 2 
(बधिरीकरण शास्त्रज्ञ) 

४. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० as 
(भिषक) 

५. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० १ 
(बालरोगतज्ञ) 

६ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० a 
(अस्थिव्यंग) 

(9 महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० 
(नेत्र शल्यचिकित्सा) 


पृष्ठ१८पैकी१० 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


॑ंतठाल्यचिकित्सक 


59:२० ५६१००-१७७५०० q 


(अपघात कक्ष) 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 


59:२० ५६१००-१७७५०० शिंग 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब 


59:१६ ४४९००-१४२४०० q 


य्यक अधिसेविका 


59:१५ ४१८००-१३२३०० Pa | 


परिसेविका  7ए1____| 


59:१४ ३८६००-१२२८०० षु 


प्रशासकीय अधिकारी 


59:१५ ४१८००-१३२३०० शिक का 


अधिक्षक/ लेखापाल/कारभारी 


59:१४ ३८६००-१२२८०० q 


१५. 


रिष्ठ लिपीक 


59:८ २५५००-८११०० pa | 


ब्रम्हपूरी जिल्हा चंद्रपूर येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाकरीता एकूण २० 
नियमित पदे 


बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा:- 


अ.क्र MoT 


पदसंख्या 


अधिपरिचारिका 


A 
छठ 


भौतिकोपचारक 


त्तपेढी तंत्रज्ञ 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ 


.सी.जी.तंत्रज्ञ 


औषध निर्माता 


आहार तज्ञ 


प्रयोगशाळा सहाय्यक 


“()) | O}] A] -0 | -0 | -0 | A] -O 


अपघात विभाग सेवक 


raul परिचर 


शास्त्रक्रियागृह परिचर 


क्षसेवक 


शिपाई 111 | 


-9 । |] A] -0 । tv 


पृष्ठ१८पैकी११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


१५ बाह्यरुग्ण सेवक १ 
१६ Ss Te 
१७ 'कनिष्ठ लिपीक २ 
१८ —_— | q 
ब्रम्हपरी जिल्हा चंद्रपूर येथील १०० खाटांच्या ४९ 
पजिल्हा रुग्णालयाकरीता बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ 


ब्रम्हपूरी जिल्हा चंद्रपूर येथील खाटांच्या १०० उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व 
कर्मचारी यांचे वेतन खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावे:- 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 


(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्प अंतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे जिल्हा 


रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 
७) धडगांव जिल्हा नंदुरबार येथील स्त्री रुग्णालयासाठी पदनिर्मिती 

धडगांव जिल्हा नंदुरबार येथील स्त्री रुग्णालयासाठी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण ४२ नियमित पदे निर्माण करण्यास व एकूण ५५ मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे 
सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


नियमित पदे :- 
a द्यकीय अधिक्षक 5:२३ ६७७००-२०८७०० P| 
२ वेद्यकौय अधिकारी प्रसवोत्तर (प्रसुती पश्चात) 5:२३ ६७७००-२०८७०० १ 
र्यक्रम 
३ बालरोगतज्ञ 5:२३ ६७७००-२०८७०० १ 
बधिरीकरण शास्त्रज्ञ 5:२३ ६७७००-२०८७०० Pt 


पृष्ठ१८पैकी१२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


५ क्ष-किरण शास्त्रज्ञ 5:२३ ६७७००-२०८७०० १ 
६ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० 2 
(बधिरीकरण शास्त्रज्ञ) 
७ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा- गट अ 5:२० ५६१००-१७७५०० २ 
(बालरोग तज्ञ) 
८ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (स्री 5:२० ५६१००-१७७५०० ४ 
रोग प्रसुतिशास्त्र तज्ञ) 
९ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 5:२० ५६१००-१७७५०० ५ 
| 9° | य्यक अधिसेविका 5:१५ ४१८००-१३२३०० Pa 
qq परिसेिविका  7ए1ै_ृृ_| 5:१४ ३८६००-११२८०० षु 
१२ अधिपरिचारिका 5:१३ ३५४००-११२४०० ८ 
१३ बालरोग परिचारीका 5:१४ ३८६००-११२८०० ३ 
१४ रक्तपेढी तंत्रज्ञ 5:१३ ३५४००-११२४०० १ 
१५ औषध निर्माता 5:१० २९२००-९२३०० २ 
१६ भांडार तथा वस्त्रपाल 5: ६ १९९००-६३२०० १ 
१७ प्रशासकीय अधिकारी 5: १५ ४१८००-१३२३०० १ 
१८ अधिक्षक/लेखापाल/कारभारी 5: १४ ३८६००-१२२८०० १ 
१९ वरिष्ठ लिपिक 5: ८ २५५००-८११०० i 
२० 'कनिष्ठ लिपिक 5: ६ १९९००-६३२०० १ 
धडगांव जिल्हा नंदुरबार येथील स्त्री रुग्णालयासाठी एकूण नियमित पदे ४२ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा :- 
La अधिपरिचारिका  7ए1_)|_|_|_| १२ 
२ बालरोग परिचारीका ५ 
3 आहारतज्ञ ||| 1१ 
४ PAU तंत्रज्ञ शा 
५ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २ 
६ क्ष किरणतंत्रज्ञ २ 
७ ६ई.सी.जी.तंत्रज्ञ 1१ 
ह षध निर्माता १ 
९ प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 


पृष्ठ१८पैकी१३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


१० बाह्यरुग्ण सेवक १ 
Yr oa | १ अपघात विभाग सेवक ३ 
१२ रक्तपेढी परिचर १ 
१३ वग्नोचारक 11 | १ 
१४ प्रयोगशाळा परिचर 1१ 
१५ शास््रक्रियागृह परिचर २ 
१६ कक्ष सेवक १० 
१७ कनिष्ठ लिपिक ३ 
१८ RT 111 
१९ NORTE ३ 
धडगांव जिल्हा नंदुरबार येथील स्त्री रुग्णालयासाठी ५५ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ 


धडगांव जिल्हा नंदुरबार येथील स्री रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन खालील 
लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावे:- 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, 


११०-रुग्णालये व दवाखाने, 


०६ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 


(०६)(०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने(अनिवार्य) (२२१० ०२२६) 
८) अंबेजोगाई जिल्हा बीड येथील स्त्री रुग्णालयासाठी पदनिर्मिती 

स्री रुग्णालय ,अंबेजोगाई जिल्हा बीड येथे दिनांक १३.०५.२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार १०० 
खाटांच्या प्रमाणाकानुसार ९७ पदांपैकी ६६ पदांची पदनिर्मिती करण्यात आली होती. आता सदर 
रुग्णालयासाठी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ०४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व 
एकूण २७ मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


नियमित पदे 
| भांडार तथा वस्रपाल 5: ६ १९९००-६३२०० ft | 


पृष्ठ१८पैकी१४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


२ अधिक्षक/लेखापाल/कारभारी 5: १४ ३८६००-१२२८०० १ 
३ वरिष्ठ लिपिक 5: ८ २५५००-८११०० Pa 
४ 'निष्ठ लिपिक S: ६ १९९००-६३२०० १ 
Al रुग्णालय अंबेजोगाई जिल्हा बीड करीता एकूण नियमित पदे 10४ | 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा :- 
a बाह्यरुग्ण सेवक 1१ | 
२ पघात विभाग सेवक ३ 
३ ततपेढी परिचर aa ae 
४ PUAN 11) | 1१ | 
५ प्रयोगशाळा परिचर 1१ | 
६ शास््रक्रियागृह परिचर २ 
क्ष सेवक PO ० 
८ निष्ठ लिपिक ३ 
९ शिपाई 11 || 2 
P90 RITE 3 
त्री रुग्णालय अंबेजोगाई जिल्हा बीड येथील स्त्री रुग्णालयासाठी २७ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ 


Sl रुग्णालय अंबेजोगाई जिल्हा बीड येथील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन खालील 
लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावे:- 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, 


११०-रुग्णालये व दवाखाने, 


०६ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने(अनिवार्य) (२२१० ०२२६) 


पृष्ठ१८पैकी१५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


९. या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियमित पदांचे वेतन (०१- वेतन), 


काल्पनिक कुठाळ/अकुठाल पदांवरील खर्च (१३- कार्यालयीन खर्च ) / (१० - कंत्राटी सेवा) या मधून 


भागवावा. 


१०. बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दिनांक २७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


११. वर नमूद पदांपैकी बाहययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवांबाबत शासन निर्णय क्र. पदनि 


२०१८/प्र.क्र.३२८/ आरोग्य ३, दि.२२ फेब्रूवारी, २०१९ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करावी. 


१२. मान्यता देण्यात आळेली २२९ काल्पनिक HASH व अकुठठाल मनुष्यबळ भरण्याबाबत खालील 


अटींनुसार कार्यवाही करावी. 


१. सदर सेवा पूर्णत: बाह्ययंत्रणेव्दारे उपलब्ध करुन घेण्यात याव्यात. 


२. या पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जाणार नाही. 


३. सदर नेमणूका या करार पध्दतीने प्रथमत: ११ महिन्यासाठी करण्यात याव्यात. ११ 


महिन्यानंतर आवश्‍यक असल्यास करारनाम्याची मुदत वेळोवेळी वाढविता येईल. तथापि, अशी 


मुदत वाढवितांना एका वेळी ही मुदत ११ महिन्यापेक्षा अधिक असणार नाही याची काळजी 


नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी घ्यावी. अशा प्रकारे जास्तीत जास्त ३ वेळा नियुक्‍ती करता येईल. 


यानंतर अशा उमेदवारांची पुनश्च: नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे असे सक्षम प्राधिकाऱ्या चे मत 


असल्यास त्या उमेदवारास पुनश्च: निवड प्रक्रियेस सामोरे जावे लागेल. 


४. संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी शासनाच्या वतीने नियुक्तीच्या वेळी संबंधितांसोबत शासन 


परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एस आरव्ही २०१ ७/प्र.क्र.४५५/कार्या.१२ ; 


दि.०९.०२.२०१८ सोबतच्या विवरणपत्र - ब येथे नमूद विहित करार नाम्याच्या प्रपत्रात करार 


करतील. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सत्वर सादर करावा. 


पृष्ठ१८पैकी१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


१३. पदनिर्मितीचे प्रस्ताव सादर करताना प्रस्तावांतर्गत पदे शासन अधिसूचना, वित्त विभाग 


क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि. ३०.०१.२०१९ [महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 


२०१९] नुसार तपासणी करुन सादर करावा. 


१४. या शासन निर्णयामध्ये नमूद काही आरोग्य संस्थांकरीता यापूर्वी अंशत: अथवा पुर्णत: 


पदनिर्मिती करण्यात आली असेल अथवा पदाची पुनरावृत्ती होत असेल तर त्याबाबतचे शासन निर्णय 


याद्ववारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


१५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४६३/आपुक, दिनांक ०८.०८.२०२२ 


अन्वये तसेच उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ३०.०६.२०२२ रोजी झालेल्या सन २०२२ मधील 3 


ऱ्या बैठकीमधील अध्यक्ष, उच्चस्तरीय सचिव समिती यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२३१४३९३१६९१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
D E E Pp A K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, 
hi 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429dSbe80f9cd76998906ed5012 
776flbe5072661d97c2c56c9, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD 
ialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C331 
OAE753E395A89FFA7C6E3887BOAADF, cn=DEEP; 
NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.09.23 16:19:44 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ१८पैकी१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र. १०/आरोग्य-३ अ 


२५ 


मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री,(सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई -२१ 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 


Ud उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 


. सर्व जिल्हा area चिकित्सक. 
. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु १/आ.पु.क./सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई. 


. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


., सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन-आरोग्य ३, आरोग्य ४, सेवा १, सेवा २,सेवा ३,सेवा- ५, 
अर्थसंकल्प). 


. निवड नस्ती (आरोग्य 3 अ). 


पृष्ठ१८पैकी१८ 


